सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक 
आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील कार्यरत 
असणाऱ्या १० ट्रॉमा केअर युनिटसाठी प्रति नग 
२ याप्रमाणे २० Brain Scanner Machine ची 
खरेदी करण्यासाठी लेखाशिर्ष २२१० के०८८ 
अंतर्गत ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्त) या 
उद्दीष्टाखाली रु.३,४०,००,०००/- इतक्या रकमेस 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.४०/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 


१. सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे- 
8/Cerebro Brain Scanner “नाविन्यपुर्ण उत्पादन/२९२०/२४, दि.२८.०२.२०२४ 
आयुक्त, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई यांची मान्य टिप्पणी दि.२७.०२.२०२४ 
3. उपसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे-४/ Brain 
Scanner Machine /प्रमा /११२९२/२४, दि.१७.०५.२०२४ 
४. सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र. प्रश्ामा-१२२४/प्र.क्र.४०/आरोग्य-८, 
दि.१२.०६.२०२४ 
५. सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे-४/ 
Brain Scanner /सुप्रमा/१३२४७-५०/२४, दि.२४.०६.२०२४ 
६. सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्र. प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.४०/आरोग्य-८, 
दि.२७.०६.२०२४ 
. सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे-३/ ट्रामा 
केअर/वै.उ./बैठक /१५०८३/२४, दि. ०७.०८.२०२४ 


ट्र 


ळ 


प्रस्तावना:- 

वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील सहसंचाळक आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांनी सादर 
केलेल्या प्रस्तावानुसार, सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अखत्यारीतील १७ जिल्हा रुग्णालये, ८ सामान्य रुग्णालये आणि २ विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयामध्ये 
Brain Scanner Machine हे नाविन्यपुर्ण वैद्यकीय उपकरण प्रायोगिक तत्वावर वापरण्यास आवश्‍यक 
असणाऱ्या साहित्य सामुग्रीची खरेदी करण्यासाठी लेखाशिर्ष २२१० के०८८ अंतर्गत ३१-सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) या उद्दीष्टाखाली रु.९,१८,००,०००/- इतक्या रक्‍कमेस वाचा मधील अनुक्रमांक ४ येथील दि. 
१२.०६.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.४०/आरोग्य-८ 


२. परंतु वाचा मधील अनुक्रमांक ५ येथील सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांनी 
सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, दि.१२.०६.२०२४ च्या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये १२ जिल्हा रुग्णालये, ४ 
सामान्य रुग्णालये आणि १ विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयामध्ये प्रत्येकी २ नग या प्रस्तावा ऐवजी 
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाळी कार्यरत असलेल्या ३४ ट्रॉमा केअर 
युनिटसाठी प्रति १ नग या प्रमाणे ३४ Brain Scanner Machine “एकलस्त्रोत पद्धतीने” थेट स्वरूपात 
खरेदीची प्रक्रिया राबविण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता तसेच त्यसाठी येणाऱ्या रु.५,७८,००,०००/- 
(अक्षरी पाच कोटी अटठ्ठ्याहत्तर लक्ष फक्त) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यासाठी केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने दि.१२.०६.२०२४ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन 
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या ३४ ट्रॉमा केअर 
युनिटसाठी प्रति १ नग या प्रमाणे ३४ Brain Scanner Machine च्या “एकलस्त्रोत पद्धतीने” थेट 
स्वरूपात खरेदीची प्रक्रिया राबविण्याकरीता तसेच त्यासाठी येणाऱ्या रु.५,७८,००,०००/- (अक्षरी पाच 
कोटी अठ्ठयाहत्तर लक्ष फक्त) इतकया रकमेच्या खर्चास वाचा मधील अनुक्रमांक ६ येथील दि. 
२७.०६.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

३. आता वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दि. २८.०२.२०२४ च्या पत्रान्वये मागणी केलेल्या ५४ Brain 
Scanner Machine पैकी ३४ Brain Scanner Machine व्या खरेदीस वाचा मधील अनुक्रमांक ६ 
येथील दि.२७.०६.२०२४ रोजीच्या झासन निर्णयान्व्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरित 
२० Brain Scanner Machine च्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी वाचा मधील अनुक्रमांक ७ 
येथीळ सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार , 
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाळी कार्यरत असलेल्या १० ट्रॉमा केअर 
युनिटसाठी प्रति २ नग या प्रमाणे २० Brain Scanner Machine च्या “एकलस्त्रोत पद्धतीने” थेट 
स्वरूपात खरेदीची प्रक्रिया राबविण्याकरीता तसेच त्यासाठी येणाऱ्या रु.३,४०,००,०००/- (अक्षरी तीन 
कोटी चाळीस लक्ष फक्त) एवढया खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
आहे. 


शासन निर्णय :- 

४. सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, 
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाळी कार्यरत असलेल्या १० ट्रॉमा केअर 
युनिटसाठी प्रति २ नग या प्रमाणे २० Brain Scanner Machine च्या “एकलस्त्रोत पद्धतीने” थेट 
स्वरूपात खरेदीची प्रक्रिया राबविण्याकरीता तसेच त्यासाठी येणाऱ्या रु.३,४०,००,०००/- (अक्षरी तीन 
कोटी चाळीस लक्ष फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असुन सदरचा खर्च सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात 
लेखाशिर्ष २२१० Hold अंतर्गत ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उद्दीष्टाखाली उपलब्ध असलेल्या 
निधीतुन भागविण्यात येणार आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.४०/आरोग्य-८ 


५. सदर खरेदीसाठीच्या अनुदानाचा व खरेदीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


विवरणपत्र-अ 
(अनुदानाचा तपशिल) 
(रक्‍कम रूपयात) 

अ. लेखाशिर्ष खरेदीचा तपशिल प्रशासकीय मान्यतेची उपलब्ध निधी 

क्र रक्‍कम (रु, 

१ | मागणी क्र. आर -१ Brain Scanner Machine हे | रु.३,४०,००,०००/- लेखाशिर्ष २२१० 
२२१०, वैद्यकिय सेवा व | नाविन्यपुर्ण वैद्यकीय उपकरण २० के०८८ अंतर्गत 
सार्वजनिक आरोग्य, (०९) (०२) | ट्रामा केअर युनिट ३१-सहायक 
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी अनुदाने 
प्राधिकरणामार्फत औषधे, (वेतनेत्तर) 
औषधी साहित्य, यंत्रसामग्री व 
साधन सामग्री खरेदी (कार्यक्रम) 

३१ - सहाय्यक अनुदाने 
वेतनेत्तर (२२१० के ०८८) 
विवरणपत्र-ब 
खरेदीचा तपशील 
अ.क्र. रुग्णालये नाव प्रस्तावित |। प्रति नग अंदाजे | एकूण आवश्‍यक निधी 
खरेदी किंमत 
(प्रत्येकी २ 
नग या 
प्रमाणे) 
१. ट्रामा केअर युनिट (१०) २० रु.१७,००,०००/- | रु.३,४०,००,०००/- 


१. ट्रामा केअर युनिट, ग्रा.रु.मुरूड 


ट्रामा केअर युनिट, उपजिरू, उदगीर 
ट्रामा केअर युनिट, उपजिरू, उदगीर 
ट्रामा केअर युनिट, उपजिरू, उदगीर 


. ट्रामा केअर युनिट, उपजिरू, उदगीर 
. ट्रामा केअर युनिट, उपजिरू, उदगीर 


ट्रामा केअर युनिट, उपजिरू, उदगीर 


. ट्रामा केअर युनिट, उपजिरू, उदगीर 


ट्रामा केअर युनिट, उपजिरू, उदगीर 


१०. ट्रामा केअर युनिट, उपजिरू, उदगीर 


एकूण 


रु.३,४०,००,०००/- 


६. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या १० ट्रॉमा केअर 
युनिटसाठी प्रति २ नग या प्रमाणे २० Brain Scanner Machine च्या “एकलस्त्रोत पद्धतीने” थेट 


स्वरूपात खरेदीची प्रक्रिया राबविण्याकरीता तसेच त्यासाठी येणाऱ्या रु.३,४०,००,०००/- (अक्षरी तीन 


कोटी चाळीस लक्ष फक्त) इतक्या रकमेच्या खरेदीस खालील अटींच्या अधीन राहून, प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.४०/आरोग्य-८ 


(२ 


) 


(9) सदरहू उपकरण/मशीनची आवश्‍यकता व मागणी याची काटेकोरपणे seen /खातरजमा 


करण्यात यावी. 

सदरहू उपकरण/मशीनचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश 
(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल, अश्या रितीने तयार 
केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात आल्यानंतरच सदर बाबींची खरेदी प्रक्रिया करण्यात 
यावी. तसेच सदर उपकरणाची तांत्रिक मान्यता समितीकडुन तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 
specification) ची शहानिशा करुन घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, आयुक्‍तालय,मुंबई व 
सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई, उपसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये- 
राज्यस्तर), मुंबई यांची राहील. 


(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकिय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांनी शासन निर्णय, 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक १ 
डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील प्रकरण ३ मधील ३.२.६ 
अन्वये एकलस्त्रोत पद्धतीने खरेदी प्रक्रिया राबवुन खरेदी करण्यात यावी. 


(४ तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/ विनियम, दिनांक १७ 


एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.9 समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 


(५) सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर 


ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


(६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 


random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


(७) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 


तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


(८) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 


distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची संबंधित सहसंचालक आरोग्य सेवा 
(रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई, यांनी दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.४०/आरोग्य-८ 


(९) सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच, या 
बाबींच्या खरेदी fewer (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. सदरहू खरेदीच्या 
अनुषंगाने प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा तपशील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
वैद्यकिय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांनी शासनास सादर करणे अनिवार्य आहे. 

(१०) या कामी होणारा खर्च, मागणी क्र. आर -१ २२१०, वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, (०९) (०२) 
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत औषधे, औषधी साहित्य, यंत्रसामग्री व साधन 
सामग्री खरेदी (कार्यक्रम)३१ - सहाय्यक अनुदाने वेतनेत्तर (२२१० के ०८८) या SBN) सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या/ पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या 
तरतूदीतुन भागविण्यात यावा. 

9. उपरोक्त परिच्छेद ६ मधील अनुक्रमांक १ ते १० येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी 

नियमानुसार व आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी, आयुक्‍त,आरोग्य सेवा 

आयुक्तालय, मुंबई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई व 

सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई, उपसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये- 

राज्यस्तर), मुंबई यांची राहील. 

८. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 

१७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील 

अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 

करून सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१९१११७५०१४००१७ असा आहे. हा शासन 

निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIKAS TULSHIRAM KADAM 
V | KA S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9869ec61c857e78e82b7a19b04c6d22F 
T U | S H | RA M 8ef1 b8dbc9b19d45ef776d80ef1 48059, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=406CB152E109154A7466C0050F 
88E5A437E17838973824687653A5E8D144B72B, 
KA D A M cn=VIKAS TULSHIRAM KADAM 
Date: 2024.09.11 18:02:36 +05'30' 
(विकास तु.कदम) 


अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र वैदयकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

) 

) 


सह CASH, ARPA सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.४०/आरोग्य-८ 


सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),नागपूर. 

९) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

१०)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

११) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


&. 
२. eo wer ll 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


